शेतकरी मासिक योजनेसाठी रु. ७४.६४९ 
लक्ष एवढा निधी वितरीत करण्यास मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. होमाछ-२०१९/प्र.क्र.९१/३-अ, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ सप्टेंबर, २०२० 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र.शेमाछ-२०१६/प्र.क्र.२९०/११-अे, दि.२३.०३.२०१७ 
२) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. शोमाछ-२०१९/प्र.क्र.९१/३-ओ, दि.१९.०६.२०१९ 
३) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. अर्थ सं- २०२०/प्र.क्र.६५/३-अओ, दि.०४.०५.२०२० 
४) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. HAT /शेमासे/शे.अंकछ.मु.शाप्र/१८०१६/ दि.०४/०८/२०२० 


प्रस्तावना - 

शेतकऱ्यांच्या हितार्थ सन १९६५ पासून प्रकाशित करण्यात येणाऱ्या शहोतकरी मासिकाच्या माध्यमातून 
कृषि क्षेत्रातील लक्षवेधक तसेच अद्ययावत घडामोडींची माहिती राज्यातील व राज्याबाहेरील शेतकऱ्यांना 
पोहचविण्यात येते. कृषि विभागाच्या दि.१९ जून, २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार शहोतकरी मासिकाच्या सन 
२०२०-२१ या कालावधीच्या अंक छपाईचे काम आनंद पब्लिकेशन, जळगाव यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे. 
त्यानुषंगाने कृषि आयुक्तालयाने शहोतकरी मासिक योजनेसाठी रु.७१.६२ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यासाठी 
दि. ०४/०८/२०२० रोजी प्रस्ताव सादर केला आहे. सन २०२०-२१ करिता “शेतकरी मासिक योजना" या 
योजनेसाठी रु.२४८.८३ लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमिवर 
संदर्भाधीन दि. ०४.५.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मंजूर निधीच्या ३३ टक्केच्या मर्यादेत निधी वितरित 
करण्याबाबत वित्त विभागाने सुचित केले आहे. तथापि निधी वितरणासाठी वित्त विभागास सादर केलेल्या सदर 
नस्तीवर वित्त विभागाने सन २०२०-२१ करिता अर्थसंकल्पित निधीच्या ३० टक्के निधी वितरणास मान्यता दिली 
आहे. त्यास अनुसरून “शेतकरी मासिक योजनेसाठी सन २०२०-२१ साठी एकूण रु. ७४.६४९ लक्ष एवढा निधी 
वितरीत करण्याजी बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय - 


१) शोतकरी मासिकाच्या छपाईसाठी फेब्रुवारी २०२० ते ऑगस्ट २०२० या कालावधीतील अंकाच्या छपाईच्या 
देयकासाठी रु. ७४.६४९ लक्ष इतक्या रकमेस शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 

२) यावरील खर्च "मागणी क्र.डी-३, २४०१-पीक संवर्धन, १०९-विस्तार व प्रशिक्षण, १०९-विस्तार व होतकरी 
प्रशिक्षण, (०१) माहिती व प्रचार (09) (०२) होतकरी मासिक, (२४०१ ०७४४) या योजनेत्तर" लेखाशिर्षाखाली (२६) 
जाहिरात व प्रसिद्धी या बाबीवरील सन २०२१-२१ करिता मंजूर केलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


३) प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक १५१/२०२०/व्यय-१ 
दि. २४/०८/२०२० अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः शहोमाछ-२०१९/प्र.क्र.९१/३-अओ, 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९०४१८३७४२५५०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Ashok ॥॥3॥00 कणा वाटा 


भी , st=Maharashtra, 
2.5.4,20=e212845163abd7087 17bb4bef92b6886b147679a5afSa 
494e268689ab8d696dd, 

seri 


Atram — oe 
(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१ सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
२ आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३ कृषि संचालक (वि. व प्र, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
कृषि उपसंचालक तथा संपादक, शेतकरी मासिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
५ महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई 
६ महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा परिक्षा), नागपूर 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता),नागपूर 
संचालक, लेखा व कोषागार, मुंबई. 
१० अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
११ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
१२ महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१३ संचालक, शासन लेखन,मुद्रण सामग्री संचालनालय, चर्नी रोड, मुंबई ४ 
१४ निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, पुणे 
१५ नियोजन विभाग , मंत्रालय, मुंबई -३२ 
१६ वित्त विभाग (व्यय-१/विनियम/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय, मुंबई -३२ 
१७ सह सचिव (फलोत्पादन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
१८ कक्ष अधिकारी,२ अ , कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
१९ आनंद पब्लिकेशन, पोस्ट बॉक्स नं.१४०,१०६, मुसळी फाटा, धुळे रोड, राष्ट्रीय महामार्ग क्र.६, 
ता.धरणगाव, जि.जळगाव 
२० निवडनस्ती, कार्यासन-३अे. 


ae 


पृष्ठ २ पैकी २ 


